सन २०१७-१८ मध्ये केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय 
ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यक्रमांसाठी 
सर्वसाधारण (General) योजनेसाठी केंद्र 
हिळड्यापोटी रू. ८२८७.०० लक्ष (दुसरा हफ्ता) 
व राज्य RATT रु. ५५२४.६७ लक्ष अनुदान 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एनएचएम-०३१८/प्र.क्र.१०७/आ-७ 
१० वा मजला , गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्राळय, मुंबई ४००००१. 
दिनांक : २८ मार्च, २०१८ 


वाचा :- 


१) भारत सरकारच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे क्र. ७.२७०१७-३३/२०१७- 
NHM-F/4 दिनांक २९ डिसेंबर, २०१७ चे पत्र. 

२) भारत सरकारच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे क्र. 9.२७०१७-३३/२०१७- 
NHM-F/g भारत सरकारच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे क्र. ७.२७०१७- 
३३/२०१७-५॥-॥॥-८/५ दिनांक २९ डिसेंबर, २०१७ चे पत्र. 

३) भारत सरकारच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे क्र. 9.२७०१७-३८/२०१७- 
NHM-F/4 दिनांक ३० डिसेंबर, २०१७ चे पत्र. 

४) भारत सरकारच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे क्र. ७.२७०१७-३३/२०१७- 
NHM-F/§ दिनांक ३० डिसेंबर, २०१७ चे पत्र. 

५) संचालक, वित्त व लेखा, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान यांचे क्र.राआसोम/एफएमजी/ 
कें.रा.हि./१०७१८०-०८७/२०१७-१८, दिनांक ६ फेब्रुवारी, २०१८ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 


ग्रामीण जनतेस सहजसाध्य, परवडण्याजोगी, कार्यक्षम, उत्तरायी आणि विश्वासार्ह, सर्व 


गरजू प्रकारच्या आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाने संपूर्ण देशात एप्रिल 


२००५ पासून राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान सुरु केले. सन २०१४-१५ मध्ये केंद्र शासनाने 


आरोग्य विषयक सर्व केंद्र पुरस्कृत योजना एकत्रित करुन त्यास "राष्ट्रीय आरोग्य अभियान" असे 


शासन निर्णय क्रमांकः एनआरएचएम-0317/प्र.क्र.107/आ-7 


नाव दिले. या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत आता राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, राष्ट्रीय 


नागरी आरोग्य अभियान व राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम या केंद्र पुरस्कृत योजनांचा समावेश 


केला आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान या केंद्र पुरस्कृत 


योजनेकरीता सर्वसाधारण योजनेंतर्गत सन २०१७-१८ साठी केंद्र शासनाने ६०% हिस्सा केंद्र 


हिछ्यापोटी दुसरा हफ्ता वितरीत केला असून केंद्र हिस्सा व त्यास समरुप ४०% राज्य 


हिळछ्यापोटीचे अनुदान राज्य आरोग्य सोसायटीस उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या 


विचाराधीन होता याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यान्वित असलेल्या केंद्र पुरस्कृत योजना व 


कार्यक्रम याकरीता सर्वसाधारण योजनेंतर्गत (General) सन २०१७-१८ साठी ६०% केंद्र हिस्सा केंद्र 


हिछ्यापोटीचा दुसरा हफ्ता रु. ८२८७.०० लक्ष (रु. ब्याऐंशी कोटी सत्त्याऐंशी लक्ष फक्त) व त्यास 


PAST ४०% राज्य हिळ्यापोटी रु. ५५२४.६७ लक्ष (रु. पंचावन्न कोटी चोवीस लक्ष सदुसष्ठ हजार 


फक्त) पुढीलप्रमाणे वितरीत करण्यात येत आहेत. 


(रू. लाखात) 
अ.क्र. | तपशील मागणी रक्‍कम 
॥्‌ आर-१, २२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ८२८७.०० 
सर्वसाधारण योजना 
(०१)(१८) राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान 
(केंद्र हिस्सा ६०%) २२१०१५७ 
२ | आर-१, २२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ५५२४.६७ 
सर्वसाधारण योजना 
(०१)(१५) राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान 
(राज्य हिस्सा ४०%) २२१०५२४६ 
२. उपरोक्त अनुदानासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांना 


आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी याबाबतचे देयक 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनआरएचएम-0317/प्र.क्र.107/आ-7 


कोषागारात सादर करून विहित केलेल्या बाबींवर खर्च करण्यासाठी सदर रक्‍कम आयुक्‍त, 


आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राज्य आरोग्य सोसायटी 


यांच्याकडे सुपुर्द करावी. यासाठी सह संचालक (अ. व प्र), आरोग्य सेवा, मुंबई यांना “नियंत्रण 


अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. सदर प्रस्तावावरील खर्च मागणी क्र.आर-१, २२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य; 


०६, सार्वजनिक आरोग्य; ८००- इतर खर्च; पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना; (०१) (१८) राष्ट्रीय 


ग्रामीण आरोग्य अभियान केंद्र पुरस्कृत योजना (केंद्राचा हिस्सा ६०%) (२२१०१५७) - ३१, सहायक 


अनुदाने (वेतनेतर) व (०१) (१५) राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान केंद्र पुरस्कृत योजना (राज्य हिस्सा 


४०%) (२२१०५२४६) - ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा 


व तो सन २०१७-१८ साठी मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


४. वित्त विभागाच्या क्र.अर्थसं-२०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ-३, दिनांक १८ एप्रिल, २०१७ च्या 


परिच्छेद ७ ते १८ व सोबतच्या परिशिष्टामधीळ अनु.क्र.८ मध्ये नमूद केलेल्या प्रत्येक अटी व 


शर्तीची पुर्तता होत असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या 
अनुषंगाने राज्य आरोग्य सोसायटीच्या लेखापरिक्षणामध्ये कोणतेही गंभीर आक्षेप घेतलेले नाहीत. 


सदर प्रस्तावावरील वितरीत करण्यात येणारा निधी पुरवठादाराच्या खात्यात थेट जमा होणार 


आहे. सदर प्रस्तावात वस्तू खरेदी प्रस्ताव तसेच, भांडवली वस्तू खरेदीचा समावेडा नाही. सदर 


कार्यक्रमांच्या संबंधित लेखाशिर्षाखाली एक वर्ष जूने संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. 


५. सदरचे अनुदान Ward असून वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक, क्र.२०१३/ प्र.क्र.८५/ २०१३/ 


अर्थसंकल्प-३, दिनांक २५ एप्रिल, २०१३ नुसार उपरोक्‍त निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) सादर 


केल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येईल. 


६. सदर प्रस्तावावरील खर्च शासन निर्णय, उदयोग उर्जा व कामगार विभाग, दिनांक १ 


डिसेंबर २०१६ मधील तरतूदीनुसार आवश्‍यक तेथे करावयाच्या खरेदीबाबत प्रशासकीय मान्यता 


घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनआरएचएम-0317/प्र.क्र.107/आ-7 


७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक १२२/अर्थोपाय, दिनांक १६ 


मार्च, २०१८ अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३२७११३०२०८११७ असा आहे. हा AT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Amol 


A | Nilakanth Sakharkar 
aa O DN: CN = Amol Nilakanth 


Sakharkar, C = IN, S = 
= Maharashtra, O = Government 
Hakanth  crtisrsrastira ou ~ 
griculture Animal Husbandry 
dairy and Fisheries Department 
akharkad cz: 201803.28 13:24:37 
(अ नि. साखरकर) 
अवर सचिव 


१. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

२. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

३. आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

४. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

५. अति. संचालक, कु.क. कार्यालय, पूणे 

६. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे . 

७. सहायक संचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे 

८. प्रशासकीय अधिकारी (आहरण व संवितरण अधिकारी), आरोग्य सेवा संचालनालय, 
मुंबई. 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

११.नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 

१३.कार्यासन अर्थसंकल्प/लेखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग . 

१४.निवडनस्ती ( आरोग्य -७ . 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


